सन २०२३-२४ मध्ये विशहोष घटक 
योजनेखाली खते, बी-बीयाणे इ.साठी 
अर्थसहाय्य या योजनेतील ५९ अस्थायी 
पदे पुढे सुरु ठेवण्यास मान्यतेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आकृवि-२२२३/प्र.क्र.४३/१५-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २७ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा:- 9) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.आकृवि-२२२२/प्र.क्र.१७६/१५-अ, 
दिनांक ०८/०९/२०२२. 
२) कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक-कृआ-११११/साप्र/२४४२/२०२३-२४/ 
प्र.क्र.१४/आस्था-५(निप)/६८३६, दिनांक २२/०२/२०२३. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक ०८/०२/२०२३. 


शासन निर्णय :- 

कृषि विभागातील, coo इतर खर्च, (00) (०२) विशेष घटक योजना, विशेष घटक 
योजनेखाली खते, बी-बीयाणे इ. साठी अर्थसहाय्य या योजनेतील ५९ अस्थायी पदे दिनांक 
०१/०३/२०२३ ते दिनांक ३१/०८/२०२३ पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

या प्रित्यर्थ होणारा खर्च, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात येऊन खालील लेखाशिर्ष अंतर्गत खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-डी-२ 

२४०२-पीक संवर्धन 

८००-इतर खर्च 

(00) (02) विशोष घटक योजना 

विशेष घटक योजनेखाली खते, बी-बीयाणे इ. साठी अर्थसहाय्य (२४०१ २४४२) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२७१५२२१५८५०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, | 

AMOL NILAKANTH : te 

SAKHARKAR a 

(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), ५८, मुंबई/ नागपूर. 
२. कृषि सह संचालक (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२२२३/प्र.क्र.४३/१५-अओ 


३. सह सचिव Qa) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. सर्व संचालक/सह संचालक, (द्वारा- कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 

५. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 

६. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 
७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 
८. निवडनस्ती/१५-ओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


